प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०७/प्र.क्र.१४६/पर्यटन-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ: पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस-२०२२/१२/ प्र.क्र.८५०/ 
पर्यटन, दि.०६/०२/२०२३. 


शासन निर्णय : 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि.०६/०२/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील 
कामांना रु.४९५.०० लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.२४७.५० लक्ष निधी पर्यटन संचालनालयास वितरीत 
करण्यात आला आहे :- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय वितरीत 
मान्यता निधी 
शि . | औढा नागनाथ मंदिर, त औंढा जि. हिंगोली येथे पर्यटक सोयी 
सुविधा निर्माण करणे ही गीर 
एकूण ४९५.०० २४७.५० 


०२. वरील तक्त्यामधील नमूद रु.४९५.०० लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द करण्यात 
येत असून त्याऐवजी खालील TRIM छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रु.४९५.०० लक्ष रकमेच्या कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन वरील तक्‍्त्यामधील कामांसाठी वितरीत केलेला रु.२४७.५० लक्ष निधी खालील 
TRUM कामांसाठी खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात येत आहे :- 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र नवीन कामे प्रशासकीय मान्यता 
१ | भोसले चौक ते धुळे सोलापूर रस्ता मिसिग लिक श्री घृष्णेश्वर मंदिराकडे ३००.०० 

जाणारा NH-92 च्या जंक्ठानपासून वेरुळ शिवाजी चौक रस्ता निर्माण करणे 
ता. खुलताबादपर्यंत जि. छत्रपती संभाजीनगर 
२) | मौजे कुरुंदा ता. बसमत जि. हिंगोली येथील तोकाई माता देवस्थान पर्यटन १९५.०० 
स्थळाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करणे. 

एकूण ४९५.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०७/प्र.क्र.१४६/पर्यटन-१, 


७३. 


Ov. 


उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१९१५२७११५४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Rs 


महाराष्ट्राचे UWI यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
17d35e20f744e2 
VITHAL ROKADE 
Date: 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन-१ 


33:33 


पृष्ठ २ पैकी २ 


